केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग 
निवृत्तीवेतन योजना, सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील माहे ऑक्टोबर, २०२० ते मार्च, २०२१ 
करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२०/प्र क्र.७०/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
2. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, दि.२८ मे, २०१२. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.9०/विसयो, 
दि. २३ एप्रिल, २०२०, दि.१८ जून, २०२०, ०२ सप्टेंबर, २०२० व १० नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये ५,००,००,०००/- (रुपये पाच कोटी 
फक्त ) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.३,७५,००,०००/- इतका निधी संदर्भ क्र. ४ च्या शासन 
निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरीत करण्यात आला आहे. इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी माहे ऑक्टोबर, २०२० ते 
मार्च, २०२१ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये १,२५,००,०००/- (रुपये एक कोटी 
पंचवीस लक्ष फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास 
शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून 
घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली 
आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ 
क्र.३ New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या 
प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या 
लाभार्थ्याच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०८) 
(१२) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० 
इतर खर्च, (२२३५ बी ०४९) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२०/प्र क्र.9०/विसयो 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.३ येथील वित्त 
विभागाच्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 
नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम 
व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत 
जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९४/२०२१/व्यय १४, 
दिनांक २३/०३/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०३२५१९०७१४०८२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sunil Vitthal Ukirade १८६4०८५ s- 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


OU = Social Welfare Department 
Date: 2021.03.25 19:13:58 +05'30' 


(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 


. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


& 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प 3 ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

८ 

९. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व 


विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२०/प्र.क्र.७०/विसयो, दिनांक :- २५ मार्च, 2029 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना 


(रक्‍कम रुपयात) 
अ.क्र जिल्हा नियंत्रक अधिकारी क्रमांक ऑक्टोबर , २०२० ते मार्च, २०२१ 
ef 2 3 [1 ४ 
ia मुंबई शहर ९००२८ fF 0_| 
२ मुंबईउपनगर Noo a ae 
3 ठाणे Noo3§& fF 0__| 
8 रायगड ॥१००१२ २०६९०० 
षु रत्नागिरी Noo23 ३६०००० 
सिंधुदूर्ग Noo १४०९०० 
| oe | पालघर ॥९००३७ ५२००० 
कोंकण विभाग 
é नाशिक ॥९०००६ ४२५२०४ 
९ धुळे Nore, 43000 
| | जळगाव Nooqo ४७६९०० 
| a | q अहमदनगर Nooo ८६१०० 
१२ नंदुरबार ॥४००२७ ७१०३०० 
नाशिक विभाग 
१३ पुणे Noo¥o 923000 
१४ सोलापूर ९००१९ २३५८०० 
१५ सातारा ४००३२ fF 
१६ सांगली Nooog १२७५०० 
| we कोल्हापूर ९००३९ 
पुणे विभाग 
१८ नागपूर ९००१४ [109 
१९ वर्घा Noo2y 240000 
२० चंद्रपूर Noo24 २१७७७०० 
२१ भंडारा Noo33 ६६७००० 
२२ गडचिरोली Noo43 ५६२६०० 
२३ गोंदिया ९००२४ 249943 
नागपूर विभाग 
२४ अमरावती 1१००११ ३७५००० 
२५ अकोला ॥१००४१ २६५४०० 
२६ यवतमाळ Nooo १००७६०० 
२७ बुलढाणा ४००३८ ८६२५०० 
२८ वाशिम Noo022 PF 09_| 
अमरावती विभाग 
२९ औरगाबाद ४००३५ २३५५८९ 
३० बीड ९००३४ ४९२३९५४ 
३१ नांदेड Noo34 38400 
32 परभणी 1९००१६ १२४४०० 
३३ उस्मानाबाद Nooo १०००००० 
३४ जालना ९००१५ ६९३००० 
३५ लातूर Nooog ५४२००० 
३६ हिंगोली ॥१००१७ PF 09_| 
औरंगाबाद विभाग 
एकूण 


